रस्ते विकास योजना 2029-20¥4 


तयार करणेसाठी स्थापन करण्यात 
आलेल्या समितीत नवीन सदस्य 
समाविष्ट करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२०/प्र.क्र.१६/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- ३० नोव्हेंबर, २०२२. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोकण यांचे पत्र 
जा.क्र.मुअ(को)/ रेखाचित्र शाखा/ रवियो२०२१-४१/१९४८, दि.०७/१०/२०२०. 
२) समक्रमांकाचा शासन निर्णय दिनांक १२/११/२०२० व दिनांक २३/१२/२०२१. 


प्रस्तावना:- 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ही संपुष्टात आली असल्याने त्यापुढील सन २०२१- 
२०४१ हया २० वर्षासाठी रस्ते विकास योजना तयार करणेसाठी संदर्भाधिन क्रमांक (२) येथील 
दिनांक १२/११/२०२० अन्वये समिती गठीत करण्यात आली होती. सदर समितीच्या 
कार्यकारणीमध्ये झालेल्या प्रासंगिक बदलामुळे समिती मध्ये संदर्भाधिन क्रमांक (२) येथील दिनांक 
२३/१२/२०२१ शासन निणयान्वये अंशत: बदल करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे मुख्य अभियंता, 
प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री, ग्राम सडक योजना, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे ब मुख्य अभियंता, 
राष्ट्रीय महामार्ग, कोंकण भवन यांना तसेच अवर सचिव (नियोजन), मंत्रालय, मुंबई यांना सदस्य म्हणून 
सदर समितीवर नेमण्याचे शासनाच्या विचाराधिन होते. 


रस्ते विकास आराखडयामध्ये योजनाबाह्य/अवर्गीकृत रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून समाविष्ट 
करण्यात येतात. ग्रामीण मार्ग रस्त्यांची देखभाल दुरुस्ती ही ग्राम विकास विभागामार्फत करण्यात 
येते. त्यामुळे त्यांचे अभिप्राय घेणे अपेक्षित आहे. त्यानुषंगाने सन २०२१-२०४१ ची रस्ते विकास 
योजना तयार करण्यासाठी गठीत केलेल्या समितीत मुख्य अभियंता, प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री, ग्राम सडक 
योजना, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे ब मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग, कोंकण भवन 
यांना तसेच अवर सचिव (नियोजन), मंत्रालय, मुंबई यांना सदस्य म्हणून नेमणूकीसाठी प्रस्तावित करण्यात 
येत आहे. 


शासन निर्णय:- 
सन २०२१-२०४१ ची रस्ते विकास योजनेसाठी तयार करण्यात आलेल्या समितीमध्ये 
खालीलप्रमाणे अ.क्र. (४), (५) व (९) हे नवीन सदस्य समाविष्ट करण्यात येत आहेत. 


अ.क्र पदनाम पद 

।१. | मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रादेशिक विभाग, कोंकण. अध्यक्ष 

२ मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रादेशिक विभाग, पुणे. सह अध्यक्ष 

३. मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद. सदस्य 

४ मुख्य अभियंता, प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री, ग्राम सडक योजना, महाराष्ट्र सदस्य 
ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२०/प्र.क्र.९६/नियोजन-२ 


ष्‌. मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग, कोकण भवन, मुंबई. सदस्य 
६. उप सचिव (रस्ते), मंत्रालय, मुंबई. - सदस्य 
अधीक्षक अभियंता, सा.बां. मंडळ, ठाणे. सदस्य 

अधिक्षक अभियंता, सा.बां. मंडळ, धुळे. सदस्य 

, अवर सचिव (नियोजन), मंत्रालय, मुंबई. सदस्य 
1१०. | ०. कार्यकारी अभियंता, सा.बां. विभाग, क्र. २ ठाणे. सदस्य 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या  ७/५/५/.॥8१॥059॥[॥॥9.9०९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१२०११५५३२४७७१८ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


GANPAT SANDIPAN © 
KACHARE 


‘SDF, 


(ग. सं. कचरे) 

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 

प्रति, 
१ 
२ 


3 
to} 


सचिव (रस्ते) सार्वजनिक बांधकाम विभाग. 

उप सचिव (रस्ते) सार्वजनिक बांधकाम विभाग. 

सर्व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग. 

मुख्य अभियंता, प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री, ग्राम सडक योजना, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास 
संस्था, पुणे. 

५) मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग, कोंकण भवन, मुंबई. 
६) सर्व अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ. 
७) अवर सचिव(नियोजन), मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 


*-> Tre <-> > 


८) सर्व कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग. 
९) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


